मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी 
करण्याकरिता आवश्‍यक मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी 
जागा, फर्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय 
यंत्रणा, इ. बाबींसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयोग-२०२३/प्र.क्र.३७७/मावक 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई- ४०० ०२० 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांचे जा.क्र./प्र.क्र.२९२/मावक-२/कार्या- 
प/८५ ७/पुणे , दि.२२.११.२०२३ 
२. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र.आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक, 
दि.०९.०१.२०२४ 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी त्यांच्या दि.२२.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र 
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाच्या 
दि.१६.११.२०२३ व दि.२१.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात कामकाज, त्यासाठी 
लागणारे मनुष्यबळ, साधनसामग्री यावर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने नेमून दिलेल्या कामासाठी 
आव्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय 
यंत्रणा, इ.बाबींसाठी प्राथमिक स्तरावर मनुष्यबळ व आर्थिक बाबींसाठी रु.३६७,१२,५९,०००/- इतक्या 
रकमेची मागणी केली होती. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला आहे. 

त्याअनुषंगाने रुपये रु.३६०,१२,५९,०००/-(रुपये तीनशे साठ कोटी बारा लाख एकोणसाठ 
हजार फक्त) इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी मंजूर झाली असून सदरचा निधी महाराष्ट्र राज्य 
मागासवर्ग आयोग, पुणे कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी 

करण्यासाठी आवश्‍यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी जागा, फर्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर 
यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ.बाबींसाठी प्राथमिक स्तरावर मनुष्यबळ व आर्थिक तरतूदीसाठी रुपये 
रु.३६०,१२,५९,०००/- (रुपये तीनही साठ कोटी बारा ळाख एकोणसाठ हजार फक्‍त) इतका निधी 
“मागणी क्र. झेडजी -३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण (०१) (02) राज्य मागासवर्ग आयोग stra) (२२५एफ३५२) या लेखाशीर्षाखाली 
उद्दिष्टांनिहाय १० (कंत्राटी सेवा) साठी रु.३४७६०.५४ लाख, ११ (देशांतर्गत प्रवास खर्ची साठी रु.४५.०० 
लाख व १३ (कार्यालयीन खर्च) साठी रु.१२०७.०५ लाख याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


०३. सदरचा उपलब्ध करुन दिलेला निधी संदर्भीय क्र. २ येथील दि.०९.०१.२०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयात नमुद बाबींसाठी खर्च करण्यात यावा. 
०४. सदर लेखाशिर्षातील उक्त बाबीच्या अनुषंगाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत 


करण्यासाठी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.३७७/मावक 


संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषीत करण्यात येत आहे. 

०५. आयोगाच्या कार्यालयाकरिता आवश्‍यक स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदीकरीता जेम 
GeM) पोर्टलसंबंधातीळ विहीत कार्यपध्दती तसेच, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
दि.०१.१२.२०१६ रोजीच्या व तदनंतर त्यानुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील 
अटी व शा्तींची पूर्तता करण्याची दक्षता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे, यांनी 
घ्यावी. 

०६. सदरचा निधी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांनी 
आवऱ्यकतेनुसार आहरित करावा. तसेच, उक्त नमुद कामकाजाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या खर्चात बचत 
होत असल्यास त्याप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यवाही सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग 
पुणे यांनी करावी. 

०७. हे शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.स.क्र.०१/व्यय-१४, दि.०२.०१.२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०८. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१५५०५५२४३४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NARENDRA याया 


2.5.4.20=93ab34830c74c1bdd18aba78607581 bb0e2e31858d9e1919 
99dca16966984dbb, postalCode=400032, st=Maharash 


ra, 
serialNumber=6658A056228A0827243EBC94F7B8895CCED1C160482 
0C730DA4512E19C8AEF26, cn=NARENDRA WAMAN AHER 


Date: 2024.01.24 15:51:39 +05'30' 


(नरेंद्र आहेर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
११. संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय,मुंबई 
१४. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१५. सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (मावक) 


PREMEK Ww 


पृष्ठ २ पैकी २ 


